अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व 
क्रिडा विभाग यांच्या कार्यालयीन 
वापरासाठी एक लॅपटॉप खरेदीस 
मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५२१/प्र.क्र.४/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १० फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- 
१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय दि.२४.०८.२०१७. 


प्रस्तावना :- 


अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्या कार्यालयीन कामकाजाचा 


जलद निपटारा करण्याच्या दृष्टीने त्यांचेसाठी एक लॅपटॉप खरेदी करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहेत. 


शासन निर्णय:- 


सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षामध्ये ई-गव्हर्नन्स योजनेंतर्गत मंजूर निधीमधून अप्पर मुख्य 


सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांचेसाठी एक लॅपटॉप खरेदी करण्याकरीता 


रु.८५,०००/- इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. खरेदी करावयाच्या लॅपटॉपची 
Specifications सोबतच्या परिशिष्ठ “अ” मध्ये नमूद आहेत. 


२. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ८० पंचवार्षिक 


योजनांतर्गत योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२ H ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या 


लेखाशिर्षातून सन २०२०-२१ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी 


विभागातील उपसचिव यांना नियंत्रक अधिकारी व कक्ष अधिकारी (लेखाझाखा) यांना आहरण व 


संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ 


मधील उपविभाग- २ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान 


करण्यात आलेल्या वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८४/व्यय-५, दिनांक ०४.०६.२०२० 


अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५२१/प्र.क्र.४/संगणक 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ४११॥/.॥१॥१19590॥9.90५.॥) या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१०१२१४१०२६२१ असा 


आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pi Rajarai he 
Gi ment Of Maharasht! School 


Pravin Rajaram So 


2.5.4.20=ad4976f306de28 102 14ec2ea330d9daea59f1 d3f45f 
9227a3feaa541afl0d1 


INumber=dc78036626ec580d66c0ac502d43af5f670b5 
U Nn h e ba13f51213ad07 1acd53714a284, cn=Pravin Rajaram 
Mundhe 
Date: 2021.02.10 12:20:46 +05'30' 


(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


अ 


प्रत :- 

१) अ.मु.स., वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२) अ.मु.स., शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्विय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्र.स., माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५) महालेखापाल (लेखापरिक्ष), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 

६) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२. 

७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

८) निवडनस्ती,संगणक कार्यासन. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५२१/प्र.क्र.४/संगणक 


परिशिष्ट-“अ” 


Specification for Laptop 


1. Processor Intel Pentium Core i5 or equivalent AMD | 
Processor with processor Speed of 3.6 
| _ GHZ or higher. 
2. Memory _8GB DDR 4 
3. Display LED HD 14” with 1024x768 resolution or | 
pS ७ higher 
4. Hard Disk Drive _1TBSATA 
fo Audio 7 __ Dual In-built Speakers” 
6. Integrated Web Cam Yes 
व| Graphics Card | Integrated Graphics Minimum 1 GB or 
| Higher | 
8. Ports 1/O Ports, Minimum 3 USB 2.0 Ports, 
Microphone jack, 2 HDMI, Headphone / 
| । Speaker out, ९1-45, AC Power 
9. LAN | Ethernet Controller 10/100/Mbps or 
ieee Higher _ 2 
10. Wireless | Wireless 802.11 b/g/n or Higher 
11. Keyboard = | Standard full-size Keyboard _ 
12. Operating System MS Windows 10 Home edition 
13. Optical Drive DVD R/W 


16. 


17. 


15. 


. AC Power Adapter 


Standard Accessories 


| Input Voltage Range 110V- 250V, 50 Hz 
AC power adapter with necessary cables 


| Battery Type 


| Certifications 


Power cable, Power Adaptor and 

Charger, User Manuals and Laptop 

_ backpack etc. 
Standard Rechargeable 6 Cell Li-lon (45 | 
WH) or higher with minimum 4 Hours 

_ backup or more 

| Energy Star® / BEE Version I, RoHS, 
Windows and Linux Compliance 

Certificate 


18. 


Warranty 


Three-year comprehensive including 
_ battery and adaptor 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


